स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
मुखेड नगरपरिषद, जिल्हा नांदेड. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(२७)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा:- 
१ शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५ मे, २०१५ 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(२७)/नवि-३४ दि. १६/११/२०१८ 
३) स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दि. ८/११/२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
शासन निर्णय :- 
मुखेड नगरपरिषदेचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा रू २.०८६ कोटी किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रकल्पास 
संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली होती. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी नगरपरिषदेमार्फत सुरु 
असताना प्रकल्पात अंतर्भूत असलेल्या काही बाबींमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती नगरपरिषदेमार्फत करण्यात आली होती. 
२. मुखेड नगरपरिषदेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या स्तरावर करून तो प्रस्ताव 
दिनांक ८/११/२०२१ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला असून त्यास उच्चाधिकार 
समितीने मान्यता दिली आहे. 
३. उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील नमूद करण्यात 
आलेल्या बाबी व त्यांच्या किंमतींस शासन मंजूरी देत आहे. सदर बदलामुळे नगरपरिषदेच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालाची सुधारित किंमत या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार राहील. सदर 
सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवालाचा वाढीव खर्च नगरपरिषदेने १४ व्या वित्त आयोगातंर्गत प्राप्त निधी किंवा स्वनिधीतून करावा. 
४. संदर्भीय क्रमांक २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
4. सदर TRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेतांक २०२२०२०८१३०९२००४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Ajit Sahebrao 1:11 मालन 


2.5.4.20=bcc5dbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd1337948a428b4 
4c992e5d3bf423 


Pa lwe brace ats — ती 
(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
2) मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
8) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
4) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
&) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (2) यांचे स्वीय सहायक 
७) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८) आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
qo) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 
११ जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नांदेड. 
१२) मुख्याधिकारी, मुखेड नगरपरिषद 
) 


निवडनस्ती, नवि-३४. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(२७)/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(२७)/नवि-३४ सोबतचे विवरणपत्र) 


(किंमत रुपयात) 
SN Item Approved Cost | Revised Cost Difference 
eal 2 3 [| 4 
hoe Four-wheeler auto tipper -4 no. 39,24,000 39,24,000 Ly 
2 | Hand corts & nos. ५७,६०० ५७,६०० शिळ 
3 Internal Road at site 93,058,489 29,919,240 988,443 
8 | Tipping area 28,09, C83 36,862,038 १४,६०,८४१ 
4 | Curing area & 529,408 १४,६८,३६३ ८,४६,८५४ 
& | Simple processing mech. (9,00,000 (9,00,000 (1 | 
(9 | Screning mech. With conveyaner belt 4&,00,000 1&,00,000 शिक 
¢ | Bailing machine 3,20,000 3,20,000 Lo 
8 Drainage at site ३,२०,२०८ ८,२७,४१२ ५,०७,२०४ 
| Shed for Processing 23,206,028 ५६२,६६,९६८ २८,७८,८६९ 
[ae Weght bridge 9 no 4,199, C24 4,199, C24 शिळ 
92 | Weigh bridge room 9,542,389 २,८०,९४० १,१८,५९९ 
१३ | Fire exthinguisher 9° no ४३,४४० ४३,४४० le 
१४७ | Development of simple landfill 29,33,433 ४०,७६,०८१ १९,४२,५४८ 
१५ | Lechate holding tank २,६८,३८६ 8,809,423 १,७६,१३७ 
१६ | Product storage shed १२,७०,६६७ 24,598,943 १२,४८,४८६ 
१७ | Construction of Toilet Block १,८३,००७ ३,२६,८९२ १,४३,८८५ 
१८ | Construction of MRF ७,४६,६९७ १६,४६,५२३० ८,९९,८२३२ 
१९ | Public awareness iec 92,2G, 080 १८,२६,०९० LS 
Total २,००,८६,९९२ | ३,१०,७४,८०१ | १,०९,८७,८०९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


